महाराजा सयाजीराव गायकवाड, 
साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे 
व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने 
प्रकाशन समितीस सन २०१७-२०१८ 
मधील निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०१८. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-११११/(प्र.क्र.८१/१६)/समन्वय दि.१७.१०.२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र.ळोअसो-१२१२/(प्र.क्र.१४०/१२)/समन्वय दि.१६.६.२०१४ 
3. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.३०.९.२००८ 
४. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.१८.११.२००९ 
५. शासन निर्णय क्र. समिती-२५११/(प्र.क्र.१५५/१३)/समन्वय, दि.३०.७.२०१४ 
६.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/ 
२०१८/(मसगाचसाप्रस/खंड छपाई खर्च/प्रशा-३/२७२९, दि.०५ मार्च, २०१८. 
७.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/२०१८/२९०८/ 
छपाई देयक/साअसाचसाप्रसास/१७-१८/प्रशा-३/२७३०, दि.०५ मार्च, २०१८. 
८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.उशिसं/ 
२०१८/४२५०/छपाई/१७-१८/प्रशा-३/२७२८, दि.०५ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ 


च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली आहे. साहित्यरत्न लोकशाहिर 


अण्णाभाऊ साठे यांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 


समिती गठित करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, 


राजर्षी शाहू यांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भाधिन अ. क्र.३ च्या शासन 


निर्णयान्वये तीन वेगवेगळया समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन अ. क्र.४ 


च्या शासन निर्णयान्वये या महापुरुषांच्या साहित्याचा शोध घेणे, आवश्‍यक वाटल्यास 


राज्यात/राज्याबाहेर दौरे करणे, साहित्याची तपासणी करणे, साहित्याची विगतवारी व 


संशोधनात्मक प्रक्रिया करणे, साहित्याचे मुद्रण व पुनर्मुद्रण करणे व आवृत्ती काढण्यास 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 


मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधिन अ.क्र.५ च्या झासन निर्णयान्वये सदर समित्यांना 


दि. २३.११.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. पुढील मुदतवाढीच्या प्रस्तावास 


मा. मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिळी आहे. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 


संदर्भ क्र.६ » ७ व ८ च्या पत्रान्वये महाराजा सयाजीराव गायकवाड, साहित्यरत्न 


लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रकाशित करण्यात आलेले 


खालील खंड छपाईच्या कामासाठी एकूण रु.३,०४,५०,०५८/- (रुपये तीन कोटी चार लाख 


पन्नास हजार अटठ्ठावन्न फक्त) इतक्या खर्चाचे देयक अद्याप अदा केळे नसल्याबाबत 


प्रमाणित करुन, सदर खर्चास मंजूरी देण्याची विनंती केली आहे. सदर खर्चास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


ज्ञापन :- 


अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, महाराजा सयाजीराव 


गायकवाड, साहित्यरत्न लोकडशाहिर अण्णाभाऊ साठे व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 


खालील नमूद केलेले ग्रंथ छपाईसाठी झालेला खर्च रु.३,०४,५०,०५८/- ( रुपये तीन कोटी 


चार लाख पन्नास हजार SSA फक्त) इतक्या खर्चास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र पुस्तकाचे नाव देयक क्रमांक | देयक दिनांक रुपये 
१ महाराजा सयाजीराव गायकवाड खंड | ११०७१००३ | ६.२.२०१८ २,५०,८७,३२३/- 
क्र.१ ते १२ प्रत्येकी ५००० प्रती. 
२ साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ | २९९ ११.१.२०१८ ४६,६९,९५९/- 
साठे खंड १ छपाई व बांधणी. 
३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर wafers | २१५ २३.१०.२०१७ ६,९२,७७६/- 
अँण्ड स्पीचेस खंड १६ (इंग्रजी) पुनर्मुद्रण 
व बांधणी. 
एकूण ३,०४,५०,०५८/- 
२. सदर खर्च मागणी क्र. २२०५ कला व संस्कृती, ८०० इतर खर्च, (०१) समिती व समारंभ 


(09) (03) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाशन (2204 ३१४३) या लेखाशीर्षाखाळी सन 


२०१७-१८ च्या मंजूर रु.८०० लक्ष तरतूदीतून खाळील तकत्यातील स्तंभ - ७ मध्ये 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 


दर्शविल्याप्रमाणे रु.३,०४,५०,०५८/- (रुपये तीन कोटी चार लाख पन्नास हजार अठ्ठावन्न फक्त) 


इतका निधी खर्च करण्यात यावा. :- 
(रुपये हजारात) 
अ लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | वितरीत केलेला | शिल्लक निधी वितरीत 
क्र. तरतूद निधी करावयाचा 
निधी 
| १_| २ ३ i; ४ षु ६ ॥._ ७, 
१ | मागणी क्रमांक: | ०६-दूरध्वनी, ३०० १०० २०० a 
डब्ल्यू-४, वीज व पाणी 
२ २२०५, कला व | १०-कंत्राटी २०० १०० १०० ॥ 
संस्कृती, सेवा 
3 | Coo इतर खर्च, | ११- ८०० २५१ ५४९ _ 
(09) समित्या व | देशांतर्गत 
समारंभ, प्रवास खर्च 
1 पंचवार्षिक 93- ५५०० २५०० ३००० णं 
योजनांतर्गत कार्यालयीन 
योजना (०१ | खर्च 
षु (०३) थोर राष्ट्रीय १६-प्रकाशने ७०००० ८१२८.०३९ | ६१८७१.९६१ | ३०४५०.०५८ 
इ. | gear र्क २०० ००१ 988 lL 
साहित्याचे व्यावसायिक- 
प्रकाशन सेवा 
(9 (22043 483). ५२- ३००० १०० २९०० _ 
यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री 
एकूण ८०००० १११८०.०३९ | ६८८१९.९६१ | ३०४५०.०५८ 


३. उपरोक्त खर्च करण्यास संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूरी शासनाने ठरवून 


दिलेल्या प्रचलित कार्यपध्दती व नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे. 


४. सदर ज्ञापन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 


भाग-२, दि.१७.४.२०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग 


तीन मधील अनुक्रमांक ३, परिच्छेद क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 


आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून, या शासन निर्णयातील 


तरतूदींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


दष. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०१८०३१३११३१२९२५०८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Siddharth = 


men 
hnical | Education 
ostalCode=400032, 

a, 


it Of Maharas| 


htra, 


55012423727bece629d954713 


डॉस 
2.5. 
1ec2962a9ca9b909643170e56321cfd24, 
cn=Siddharth Kharat 


Date: 2018.03.13 11:32:32 +05'30' 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधीपक्ष नेता ( विधानसभा/विधानपरिषद ) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (उ. व तं. शि. विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


A 


oC x wv 


वित्त विभाग ( व्यय- 4, अर्थ- ८), मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सह संचालक, ( उच्च शिक्षण) शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 

सदस्य-सचिव, महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने wore समिती, 

औरंगाबाद. 

१६) सदस्य-सचिव, साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने प्रकाहान समिती, 
पुणे. 

१७) कक्ष अधिकारी ( साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८) निवड नस्ती (समन्वय). 


Nn S&S O&M 


264) 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


See aoe LTS आ Cw 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


